केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - 
PMJVK (पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम-॥॥७०२) 
मान्यता प्राप्त वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर 
गटातील शैक्षणिक व आरोग्य विषयक कामांच्या 
अंमलबजावणीसाठी केंद्र > राज्य हिऱड्यातील मंजूर 
उर्वरित ५०% अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - ०७/१२/२०२० 
वाचा:- 
१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP-3/93(4)/ 
2093-PP, दि.२७/२/२०१६. 
२. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्या १०६ व्या बैठकीचे इतिवृत्त 
दि.१४/१२/२०१५. 
३. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांच्या १११ व्या बैठकीचे इतिवृत्त 
दि.२६/०२/२०१६. 
४. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७,दि.३१/०३/२०१६. 
५. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७,दि.३०/०४/२०१६. 
६. अल्पसंख्याक विकास विभाग पत्र क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७ दि.११/१०/२०१९ 
७. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/११३/२०१७ 
MsDP-MOMA, fe.28/99/2098. 
८. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७,दि.१३/०१/२०२०. 
९. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.१३/११३/२०१७ 
॥॥5097-॥॥0॥॥७,दि.३०/०९/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK (पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम-॥॥8)7?) गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने 
दि.१४/१२/२०१५ व २६/०२/२०१६ रोजी झालेल्या अनुक्रमे १०६ व १११ व्या बैठकीत वाशिम जिल्ह्यातील 
कारंजा व मंगरूळपीर गटातील शैक्षणिक व आरोग्य विषयक कामांसाठी ( प्रयोगशाळा, स्वच्छता गृह,आरोग्य 
उपकेंद्र व अंगणवाडी केंद्र बांधकाम ) या बांधकामासाठी एकूण रु.४०६.२ लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
मान्यता दिली आहे. संदर्भ क्र. (४ येथील आदेशाद्वारे मंगरूळपीर गटातील मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या 
अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिऊ्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रु.१२१.८६ लाख इतकी रक्कम तसेच संदर्भ 
क्र. (५) अन्वये राज्य हिऊ्यातील रु.८१.२४ लाख इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना मंजूर करुन 
वितरित करण्यात आली आहे. 
केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र. (९) येथील पत्रान्वये मंजूर करण्यात आलेली केंद्र हिळछ्यातील दुसर्‍या 
टप्प्यातील रक्‍कम वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर गटातील शौक्षणिक व आरोग्य विषयक कामे (अतिरिक्त 
वर्गखोली, स्वच्छता गृह, आरोग्य उपकेंद्र व अंगणवाडी केंद्र) या बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी,वाशिम यांना 
दुसऱ्या टप्प्यातील निधी मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 
शासन निर्णय:- 


केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडून संदर्भ क्र. (९) येथील पत्रान्वये प्रधानमंत्री 
जनविकास कार्यक्रमांतर्गत ( पुर्वीचा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत-॥॥597) केंद्र हिऊ्यातील उर्वरित ५०% 
म्हणजेच रु.९९.०४ लक्ष तसेच राज्य हिऱऱ्यातील उर्वरित yo % म्हणजेच रु.६९.७२ लक्ष इतकी रक्‍कम वाशिम 
जिल्ह्यातील मंगरूळपीर गटातील शौक्षणिक व आरोग्य विषयक कामांसाठी (अतिरिक्‍त वर्गखोली, आरोग्य 
उपकेंद्र, स्वच्छता गृह व अंगणवाडी केंद्र) खालील तक्त्यात नमूद विकास कामांसाठी मंजूर करण्यात आली 
आहे.सदरील कामासाठी केंद्र + राज्य हिछ्याचे प्रमाण go: Yo असे आहे. सदरहू रक्‍कम जिल्हाधिकारी 
वाशिम यांना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.(११) व (१२) प्रमाणे मंजूर करुन वितरित करण्यास या शासन 


निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


गट- मंगरूळपीर 


(रू.लाखात) 
कामांचे नाव । प्रकल्प | मंजूर | निधी मागणी | केंद्र राज्य | एकूण | रद्द | वितरीत पहिला वितरीत 
किंमत | प्रकल्प | करण्यात हिस्सा | हिस्सा प्रकल्प | हप्ता करावयाचा 
आलेले दुसरा हप्ता 
प्रकल्प | केंद्र | राज्य | केंद्र | राज्य 
fF ग.) २ ३ | ४ | ५ & | ७ | ८ ९ |_१० | | 99 १२ 
अति.वर्गखोली ६.६० | २९ २६ ११४.८४ | ७६.५६ | १९१.४ | *३ ५७.४२ | ३८.२८ | ४५.५४ | ३४.३२ 
अति.वर्गखोली ६.६० २ शिका ७.९२ ५.२८ १३.२ २ ३.९६ २.६४ शि [| 
(उ.मा. 
प्रयोगशाळा ६.६० | oa | | 0 | ३.९६ २.६४ | ६.६० [१ | १.९८ | १.३२ | 00 | | 0° | 
स्वच्छता गृह १.३५ २० २० १६.२ १०.८ २७.०० | - | ८.१० ५.४ ८.१० ५.४० 
आरोग्य उपकेंद्र | १५०.० | | oa ९०.०० | ६०.०० | 440.0 | - | ४५.०० | 30,00 | ४५.०० | 30.00 
अंगणवाडी केंद्र । ४.५० ४ | oe | १०.८ ७.२ | १८.०० | - | ५.४० | ३.६० | ०.४० | 00 | 
एकूण | ५७ | ४७ | २४३.७२ | १६२.४८ | ४०६.२।| ६ १२१.८६ | ८१.२४ | ९९.०४ | ६९.७२ 


(/* उपयेक्त तक्त्यातील स्तंथ B.C FIR रद्द करण्यात आलेल्या मंगरूळपीर गटातील *३ अतिरिक्त वर्गखोली 
बांधकायाचा केंद्र PRINS पहिल्या टप्यात वितरीत करण्यात आलेला परंतु खर्च करण्यात न आलेला (देय HIGH 
रू.4५. ९४ लाख इतका निधी झासनखाती जया न करता तो मंगरूळपीर गटातील उर्वरीत २६ sHaRe वर्गखोली बांधकाये 
वर्ण करण्यासाठी वापरण्यात यावा अधिक *3 रद्द करण्यात आलेल्या MARAT वर्गखोली बांधकायाचा दुसर्‍या टप्यातील 
देय नसलेला रू.५.९७ लाख असा ABT एकूण रू.११.८८ लाख इतका निकी सयायोजीत करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(११) प्रमाणे सन २०२०-२१ या वर्षात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK ( पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम-॥॥७07?) वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर 
गटातील शैक्षणिक व आरोग्य विषयक (अतिरिक्त वर्गखोली, स्वच्छता गृह, आरोग्य उपकेंद्र व अंगणवाडी केंद्र) 
विकासकामांसाठी केंद्र हिऱयातीळ उर्वरित रु.९९.०४ लाख तसेच स्तंभ क्र.(१२) प्रमाणे राज्य हिऱऱ्यातील 
रु.६९.७२ लाख इतका निधी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


प्‌. सन 2020-29 या वर्षात जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(११) व (१२) प्रमाणे 
मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित व 
संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे.जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी केंद्र पुरस्कृत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - "॥॥०१/< ( पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रम-॥॥5)? ) विषयांकित 
शैक्षणिक विषयक (अति.वर्गखोली , आरोग्य उपकेंद्र व अंगणवाडी केंद्र ) बांधकाम करणे या योजनेकरीता 
आहरित केलेली रक्‍कम संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. Paha रक्कम कोणत्याही 
परिस्थितीत परस्पर अन्य कामांसाठी वळवुन खर्च करता येणार नाही. उपरोक्‍त विकासकामांना दुबार निधीचे 
वितरण होत नसल्याची खातरजमा करुन घेण्यात यावी. 


६. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत 0./.७ च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आव्यक राहील. सदर निधी 
कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

७. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत शैक्षणिक विषयक (प्रयोगशाळा, प्रसुतीगृह व अंगणवाडी केंद्र 
बांधकाम) बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्हाधिकारी 
यांच्यामाफत शासनास सादर करावीत. तसेच विभागाच्या Construction tracker प्रणालीवर देखील 
विषयांकीत बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload करावी. 


८. जिल्हाधिकारी,वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर गटातील शौक्षणिक व आरोग्य विषयक कामांसाठी 
(अति.वर्गखोली, आरोग्य उपकेंद्र व अंगणवाडी केंद्र) या बांधकामासाठी निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत 
वरीलप्रमाणे विहित नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल 
(QPR) (अद्ययावत छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 


९. सदर योजनेंतर्गत केंद्र हिछ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशीर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रमावरील खर्च) (२२३५- ए 
५४३) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली व राज्य हिळ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड 
ई-१, मुख्यळेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र 
पुरस्कृत योजना (०१) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रमावरील खर्च) (२२३५-ए २३१ ) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१०. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकांरानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ 
क्र.२५८/२०२०/व्यय-१,दि.१७/११/२०२० रोजीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१४ /प्र.क्र.१४१/का.०७ 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२०१२०७१२१६५५८०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. घ्य यी 
Sonavane oe all 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 

१. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे),मंत्रालय,मुंबई. 

२. विभागीय आयुक्त,अमरावती. 

३. जिल्हाधिकारी,वाशिम 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,वाशिम 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
. वित्त विभाग अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४ मंत्रालय,मुंबई. 

८. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 
. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला,मुंबई 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा वाशिम. 

११. निवडनस्ती,(का.(७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


